महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा 
राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण 
समितीची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आरपीए-२०२१/प्र.क्र.२५८/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- २७ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१, दि २७/०४/२०१८ 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१, दि २६/०२/२०२० 


प्रस्तावना- 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम Yo पोट-कलम (9) नुसार वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र 
राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण, संनियंत्रण समिती व राज्य संनियंत्रण समितीचे एकत्रिकरण करुन “महाराष्ट्र 
राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण” स्थापन करण्यात आले. वाचा 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर समितीची वाचा क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये फेर पुनर्रचना करण्यात आली. आता सदर समितीची नव्याने फेर पुनर्रचना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीची 
खालीलप्रमाणे नव्याने फेर पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अध्यक्ष : मा. मुख्यमंत्री महोदय 
सह अध्यक्ष : मा. उप मुख्यमंत्री ( वित्त) 
सदस्य : मा. मंत्री, मदत व पुनर्वसन 
सदस्य : मा. मंत्री, जलसंपदा 
निमंत्रित सदस्य :मा. मंत्री (उद्योग) 
निमंत्रित सदस्य :मा. मंत्री (उर्जा) 

निमंत्रित सदस्य : मा. मंत्री (पाणीपुरवठा) 
निमंत्रित सदस्य : मा. मंत्री (कृषी) 


सदर निमंत्रित सदस्य असलेल्या मा. मंत्री महोदयांकडील किंवा इतर मा. मंत्री महोदयांकडील 
प्रशासकीय विभागाचे पुनर्वसनविषयक प्रस्ताव ज्या ज्या वेळी प्राधिकरणासमोर सादर करण्यात येतील, त्या 
त्या वेळी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मा.मंत्री महोदयांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात येईल. तसेच, 
संबंधित प्रशासकीय विभागाचे मा.मंत्री (प्राधिकरणाचे सदस्य) किंवा इतर मा. मंत्री महोदय यांना आवश्‍यकता 
भासल्यास ते त्यांच्या विभागाच्या सचिवांना “महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना संनियंत्रण” समितीच्या बैठकीस हजर राहण्यास प्राधिकृत करु शहाकतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२१/प्र.क्र.२५८/र-१ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२७१७३२०७८५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by CHULARAM R NIKHARE 

H LA RAM R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=888a9197d5a483 1 c7eSef0c432825952 1 ba 4feaafdffbadf3 
53be3592552a31, postalCode=400032, st 


‘Maharashti 
INumber=E37123E923CF43F99F06B54384FF491 ESF703F14D65 
3B5A59D47EAB1F73E2597, cn=CHULARAM R NIKHARE 
Date: 2023.02.27 17:35:43 +05'30' 


(चु. रा. निखारे) 
कक्ष अधिकारी, महसुल व वन विभाग 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल - १ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल - २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 
१५) सर्व कार्यासन (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) जलसंपदा विभाग (५ प्रतींसह), मंत्रालय, मुंबई, 
१७) निवड नस्ती, कार्यासन -१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


~ 


दु 
द 
9 
८ 
९ 
१० 
११ 
१२ 
१३ 


~YS~> aves  '--८  ६<-- a 


a का. जा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


